कोविड - १९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय 
स्तरावरील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी 
सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा (Continuous 
Learning Plan) राबविणेसाठी मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करणेबाबत व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी 
“माझे विद्यार्थी माझी जबाबदारी” अभियान 
राबविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि.०४ ऑक्टोबर, २०२१ 


०] 
= 


. शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८४/एसडी ६, दि. २८ एप्रिल, २०२०. 

. शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६, दि. १५ जून, २०२०. 

. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी ६, दि. २४ जून, २०२०. 

. शासन परिपत्रकक्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६, दि. २२ जुले, २०२०. 

. शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१४०/एसडी ६, दि. १० नोव्हेंबर, २०२०. 
. शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.९४/एसडी ६, दि. ०७ जुले, २०२१. 

. शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.११३/एसडी ६, दि. १० ऑगस्ट, २०२१. 
. शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.११३/एसडी ६, दि. २४ सप्टेंबर, २०२१ 


पार्श्वभूमी : 

प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात साधारणतः जून महिन्यापासून होत असते. तथापि कोविड-१९ 
च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये औपचारिकरित्या व नियमितपणे सर्वच 
शाळा सुरू करता आलेल्या नाहीत. उपरोक्‍त संदर्भ क्र. ६ आणि ७ नुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांसह 
व संदर्भ क्र. ८ च्या शासन परिपत्रकात नमूद अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून राज्यातील 
ग्रामीण भागातील इयत्ता पाचवी ते बारावी आणि शहरी भागातील इयत्ता आठवी ते बारावीचे शाळांचे वर्ग 
दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२१ पासून सुरक्षितपणे सुरू करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आळेली आहे. 

शासनाकडून जरी झाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी वेळोवेळी देण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळा सुरू होत असल्या तरी इयत्ता पहिली ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग अद्याप 
नियमितपणे सुरू होऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे ऑफलाईन आणि ऑनलाईन पद्धतीने 
शिक्षण सुरू राहणार आहे. तसेच सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वच शाळा 
पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या नाहीत तर अशा आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान 
होऊ नये व विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता व गुणवत्ता यासाठी अध्ययन-अध्यापन (शिक्षण) प्रक्रिया ऑनलाईन व 


a SGM LS KC wWw aA -9 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


ऑफलाईन पद्धतीने सुरू राहणेकरिता राज्यातील शाळा, शिक्षक यांच्यासाठी “माझे विद्यार्थी माझी 
जबाबदारी” या अभियानाच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण त्त अध्ययन आराखड्याची (Continuous Learning 
Plan) अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक : 

कोविड - १९ च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचा 
अध्ययन ऱ्हास (Learning Loss) टाळण्यासाठी आणि अध्ययनाची पोकळी (Learning Gap) भरून 
काढण्यासाठी निश्चित अध्ययन आराखड्याची गरज निर्माण झालेली आहे. सन २०२१-२२ या शौक्षणिक 
वर्षामध्ये राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा, त्यांच्याजवळ उपलब्ध असणारी साधने आणि 
सुविधांनुसार ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू ठेवणे, प्रत्येक विद्यार्थ्याची शैक्षणिक 
संपादणूक जाणून घेणे आणि संपादणूक वाढीसाठी सातत्यपूर्ण अध्ययनाचे नियोजन करणे अपेक्षित 
आहे. कोविड - १९ च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्येही विद्यार्थ्यांचे 
अध्ययन आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास ही जबाबदारी यशस्वी करण्यासाठी शाळा, मुख्याध्यापक व 
शिक्षकांसाठी सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखड्याची (Continuous Learning Plan) अंमलबजावणी 
करण्यासाठी “माझे विद्यार्थी माझी जबाबदारी” या अभियानाच्या माध्यमातून पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


“माझे विद्यार्थी माझी जबाबदारी” या अभियानाचा Sear - 

« विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण अध्ययनासाठी आराखडा तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करणे. 

«७ कोविड - १९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी सातत्यपूर्ण 
अध्ययन आराखडा राबविणे. 

«» विद्यार्थ्यांना त्यांच्या डिजिटल सुविधांच्या उपलब्धतेनुसार सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखड्याद्वारे 
शैक्षणिक सहाय्य करणे. 

« माझे विद्यार्थी माझी जबाबदारी अभियानांतर्गत शिक्षक, मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील 
घटक, अधिकारी आणि पालक यांच्या भूमिका व जबाबदारी निश्चित करणे. 

© सरल प्रणालीद्वारे डिजिटल सुविधांच्या उपलब्धतेनुसार विद्यार्थ्याच्या सातत्यपूर्ण अध्ययनाचा 
मागोवा घेणे. (Tracking of Learning). 


सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा (Continuous Learning Plan) : 

कोविड - १९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी 
सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा (Continuous Learning Plan) तयार करण्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. सदर आराखड्याची अंमलबजावणी करत असताना 
शाळा, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, पालक, समाज, पर्यवेक्षीय यंत्रणा या सर्वांची भूमिका 
अत्यंत महत्त्वाची आहे. सदर अभियानामध्ये विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण अध्ययन सुरू राहण्यासाठी 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये राज्यस्तरावरून राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचा 


Page 2 of 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


उल्लेख करण्यात आलेला आहे. सदर उपक्रम आणि शाळास्तरावर राबविण्यात आलेल्या विठोष 
उपक्रमांच्या माध्यमातून सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखड्याचे नियोजन करावयाचे आहे. 


सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा तयार करताना प्रामुख्याने पुढील महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर भर 
देण्यात यावा. 
१. सातत्यपूर्ण अध्ययनासाठी डिजिटल साधनांची उपलब्धता. 
२. डिजिटल साधनांच्या उपलब्धतेनुसार अध्ययन आराखड्याचे नियोजन 
३. स्थलांतरित कामगारांची मुले, fees गरजा असणारी मुले, आकांक्षित जिल्ह्यातील 
विद्यार्थ्याकरिता विशेष नियोजन. 
४. विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य आणि स्वास्थ्य. 


सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा तयार करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना : 


१. सातत्यपूर्ण अध्ययनासाठी डिजिटल साधनांची उपलब्धतताबाबत सर्वेक्षण 
प्रत्येक शाळेने शाळेतील प्रत्येक इयत्तेतील विद्यार्थ्याजवळ असणाऱ्या डिजिटल 
उपकरणांची/साधनांची उपलब्धत्ता याबद्दल माहिती संकलित करावी. विद्यार्थीनिहाय अध्ययन 
आराखडा तयार करण्यासाठी संकलित माहितीच्या आधारे डिजिटल साधने उपलब्ध असणारे 
विद्यार्थी, मर्यादित स्वरूपात डिजिटल साधने उपलब्ध असणारे विद्यार्थी आणि कोणत्याही 
प्रकारचे/ स्वरूपात डिजिटल साधने उपलब्ध नसणारे विद्यार्थी यांची माहिती एकत्रित करावी. 


२. शैक्षणिक गरजांची सद्य:स्थिती : 
प्रत्येक शाळेने विदयार्थ्यांच्या सद्य:स्थितीतील शैक्षणिक गरजांची निश्चिती पायाभूत चाचणीद्वारे/ 
निदानात्मक चाचणीद्वारे करून SA, मूलभूत कौशल्य आणि अध्ययन निष्पत्तीची सद्य:स्थिती 
या आधारे सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखड्याबाबत नियोजन करावे. 


३. विद्यार्थिनिहाय सातत्यपूर्ण अध्ययनासाठी नियोजन : 
दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे शैक्षणिक गरजा आणि डिजिटल साधनांच्या 
उपलब्धतेनुसार खालील विद्यार्थी गटांनुसार प्रत्येक शाळेने सातत्यपूर्ण अध्ययनाचे नियोजन 
करावे. 


अ. डिजिटल साधने उपलब्ध असणारे विद्यार्थी (ऑनलाईन), 
ब. मर्यादित स्वरूपात डिजिटल साधने असणारे विद्यार्थी (ऑनलाईन -- ऑफलाईन), 
क. कोणतेही डिजिटल साहित्य उपलब्ध नसणारे विद्यार्थी (ऑफलाईन) 
याप्रमाणे नियोजन करताना विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी, स्थलांतरित कामगारांची मुळे, 
आकांक्षित जिल्ह्यातील विद्यार्थी, वंचित घटकातील विद्यार्थी यांचा प्राधान्याने विचार करावा. 


४. सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखड्यामध्ये (ऑनलाईन/ऑफलाईन) समाविष्ट करावयाचे घटक/बाबी : 
१. अध्ययन - अध्यापन नियोजन 


Page 3 of 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


. वेळापत्रक 

. उपस्थिती 

. अध्ययन स्त्रोत/साहित्य 

. अध्ययन-अनुभूतींचे स्वरूप 

. पालक सहभाग 

. मूल्यमापन आणि उपचारात्मक अध्ययन 

. अभ्यासेतर उपक्रम नियोजन 

. स्थलांतरित कामगारांची मुले/आकांक्षित जिल्ह्यातील विद्यार्था/वंचित घटकातील विद्यार्थी 
यांचेसाठी fears नियोजन 

१०. शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि समुपदेशन सुविधा 

११. शारीरिक आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी विशेष नियोजन 

१२.स्थानिक परिस्थितीनुसार विशेष उपक्रम 


A 


AnH GM LS KC ww 


कोविड कालावधीत राज्याने राबविलेले उपक्रम : 
१. शैक्षणिक दिनदटिका 


इयत्ता पहिली ते दहावी च्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच शिक्षकांसाठी मार्गदर्शक म्हणून राज्य शैक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे मार्फत शैक्षणिक दिनदर्शिका तयार करण्यात 
आलेली आहे. सदरची शैक्षणिक दिनदहिका विद्यार्थी, शिक्षक व पालकापर्यंत स्मार्ट PDF च्या 
स्वरूपामध्ये https ://scertmaha.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आळेली आहे. 


२. अभ्यासमाला: 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून इयत्ता पहिली ते बारावीच्या सर्व विषयांसाठी दीक्षा अँपच्या 
माध्यमातून “शाळा बंद पण शिक्षण आहे” ही अभ्यासमाला व्हॉट्सअँपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यापर्यंत 
पोहोचविण्यात येत आहे. सदर सर्व अभ्यासमाला httos://scertmaha.ac.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. विशेष गरजाधिष्ठित विद्यार्थ्यांसाठीसुद्धा दैनंदिन 
अभ्यासमालेतून ई-साहित्य देण्यात येत आहे. 


३. सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोर्स) : 
विद्यार्थ्यांचा मागील शौक्षणिक वर्षातील अध्ययन ऱ्हास (learning loss) भरून काढण्यासाठी 
राज्यस्तरावरून इयत्तानिहाय व विषयनिहाय सेतू अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे. 
सदर कोर्स परिषदेच्या httos://scertmaha.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात 
आलेला आहे. 


Page ४ of 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


४. दीक्षा अप: 

दीक्षा हा राष्ट्रीय शिक्षण मंत्रालयाद्वारे संपूर्ण देशासाठी उपलब्ध करून देण्यात आळेला मोफत 
प्लॅटफॉर्म आहे. महाराष्ट्र राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व माध्यमांच्या, सर्व 
इयत्तांच्या पाठ्यपुस्तकातील घटकांशी संबंधित ई-साहित्य विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांसाठी मोफत 
उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. याशिवाय विद्यार्थी मूल्यमापनासाठी वर्कशीट, सहशालेय 
उपक्रम, विज्ञान प्रयोग व कृती, शिष्यवृत्ती वर आधारित साहित्य इ.चा समावेश आहे. दीक्षा अपवरीळ 
ई-साहित्य डाऊनलोड करून ऑफलाईन स्वरूपातही वापरता येते. राज्यातील सर्व शाळा, 
शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्याना केवळ दीक्षा वरील ई साहित्य वापराबाबत सूचना द्याव्यात. 
याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही खाजगी ई साहित्य राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या 
मान्यतेशिवाय वापरण्यात येऊ नये. 


५. दूरदर्शनवरील ज्ञानगंगा शैक्षणिक कार्यक्रम : 

इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी डी.डी. सह्याद्री वाहिनीच्या माध्यमातून तज्ज्ञ 
शिक्षकांच्या तासिकांचे प्रक्षेपण दि. १४ जून २०२१ पासून सुरू करण्यात आले असून सन २०२०-२१ 
मधील इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या तासिका डी.डी. 
सह्याद्री वाहिनीच्या यू-ट्यूब चॅनळवर उपलब्ध आहेत. 

तसेच इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यासाठी टिलीमिली, विशेष इंग्रजी तासिका (Special 
English Hour) art देखील दैनंदिन प्रक्षेपण सुरू आहे. सदर कार्यक्रमांचे दैनंदिन वेळापत्रक 
httos://scertmaha.ac.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येते. याचसोबत दिव्यांग 
विद्यार्थ्यांसाठी देखील लवकरच शौक्षणिक कार्यक्रम सुरु करण्यात येत आहेत. 


६. गुगल क्लासरूम ऑनलाईन प्रशिक्षण : 

सन २०२०-२१ मध्ये प्रातिनिधिक शिक्षकांना ऑनलाईन स्वरूपामध्ये गुगल FAAS प्रशिक्षण 
देण्यात आलेले आहे. या अंतर्गत सर्व प्रशिक्षित शिक्षकांना G-Suit id उपलब्ध करून देण्यात 
आलेला आहे. राज्यातील सर्व शिक्षक ऑनलाईन अध्ययन-अध्यापन माध्यमांचा वापर करण्यासाठी 
अधिक सक्षम होण्यासाठी राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी गुगल क्लासरूमचे प्रशिक्षण राज्य शैक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र तर्फ आयोजित करण्यात येत आहे व सोबत विद्यार्थ्यांचे व 
उर्वरित शिक्षकांचे आय.डी. देखील तयार करून सरल प्रणालीत उपलब्ध करून देण्यात येत 
आहेत. राज्यातील सर्व शिक्षकांनी सदर प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य राहील. 


2२996५० 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


७. गोष्टींचा afar: 


q 


विद्यार्थ्यांमधील वाचन कौशल्याच्या विकासासाठी व सर्व विद्यार्थ्यासाठी श्रवणीय तसेच बोधात्मक 
अशा गोष्टीचे वाचन करणे यासाठी गोष्टींचा हानिवार या ऑनलाईन कार्यक्रमाची सुरुवात युनिसेफ 
व प्रथम संस्थेच्या मदतीने करण्यात आलेली आहे. ज्यामध्ये दर शनिवारी श्रवणीय व वाचनीय 
गोष्टींची पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


. पायाभूत भाषिक व अंकगणित साक्षरता विकसन कार्यक्रम (निपुण भारत मिशन) 


ठ 


राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता तिसरी पर्यंतच्या १००% विद्यार्थ्याच्या पायाभूत भाषिक व 
अंकगणितिय क्षमता विकसित होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विविध प्रशिक्षण 
कार्यक्रम, विद्यार्थ्यासाठी अध्ययन साहित्य इ.ची निर्मिती करण्यात येत आहे. तसेच शिक्षक, पालक, 
शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्यासाठी वेळोवेळी उपक्रमविषयक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात येतील. त्यामध्ये प्रत्येक मुलाने भाषा आणि गणित या विषयाच्या पायाभूत क्षमता संपादित 
करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. सदर करिता शिक्षक सक्षमीकरण अंतर्गत निष्ठा ३.० अंतर्गत 
राज्यातील इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षकांना ऑनलाईन 
प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. 


ऑनलाईन समुपदेशन व महाकरिअर पोर्टल : 

राज्यस्तरावरून महाकरिअर पोर्टलच्या माध्यमातून इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यासाठी 
एकूण ५५५ कोर्सेस उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. २१००० महाविद्यालयांची संक्षिप्त 
आवश्‍यक माहिती तसेच १६ देशांतील १२०० शिष्यवृत्तीच्या प्रकारांची माहिती 
http://mahacareerportal.com या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. शौक्षणिक 
वर्ष २०२१-२२ मध्ये सदर पोर्टलच्या माध्यमातून ११५० विविध प्रवेश परीक्षांबाबत माहिती दिली 
जाणार आहे. तसेच राज्यातील जिल्हानिहाय ४२६ प्रशिक्षित समुपदेशक विद्यार्थ्यांना समुपदेशन 
करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी करिअरविषयक १५ मार्गदर्शन 
सत्रांचे आयोजन ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले असून सर्व ऑनलाईन सत्र परिषदेच्या यू-ट्यूब 
चॅनलवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 


. शिक्षक व विद्यार्थ्यांची सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षितता : 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्यासाठी सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्‍यक 
काळजी व उपाययोजना याबाबत ऑनलाईन सत्रांचे आयोजन राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. 


Page §& of 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


११.स्वाध्याय उपक्रम : 
स्वाध्याय उपक्रमांतर्गत इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत निवडक विषयांचे प्रश्न 
व्हॉट्सअँपच्या माध्यमातून पोहोचविण्यात येत आहेत. शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये या उपक्रमाच्या 
स्वरूपामध्ये काही बदल करून इतर विषयांचा GAA करून सदर उपक्रम राबविण्यात येत आहे. 


१२.इयता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय शंका समाधान सत्राचे आयोजन : 
इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचा कालावधी लक्षात घेता या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 
परीक्षेच्या दृष्टीने तज्ञ शिक्षकांमार्फत मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. शैक्षणिक वर्ष 
२०२१-२२ मध्ये या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण अध्ययन सुरू रहावे या दृष्टीने सत्रांचे आयोजन करण्यात 
येणार आहे. 


१३. प्रश्नपेढी : 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व विषयांच्या 
मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू माध्यमाच्या प्रश्नपेढी httos://scertmaha.ac.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 
विद्यार्थ्यासाठी अध्ययन निष्पत्तीनिहाय प्रश्नपेढी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


१४.पूरक अध्ययन साहित्य 
विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनासाठी छापील स्वरूपात पूरक अध्ययन साहित्य राज्यस्तरावरून विकसित 
करण्यात आले आहे. यामध्ये वयानुरूप प्रवेशित मुलांसाठी विद्यार्थी मित्र पुस्तिका, इयत्ता पहिली व 
दुसरीच्या सर्व माध्यमाच्या विद्यार्थ्यासाठी “करूया मैत्री गणिताशी” कार्यपुस्तिका इ. चा समावेश 
आहे. या साहित्याचा विद्यार्थ्याचे सातत्यपूर्ण अध्ययन होण्यास उपयोग होणार आहे. 


१५. स्वयं पोर्टल : 
शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास व विषय ज्ञान समृद्धीकरिता दीक्षा व स्वयम (SWAYAM) हे मोफत 
प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ऑनलाईन स्वरूपातील मोफत कोर्सेस देण्यात आलेले आहेत. तसेच 
विद्यार्थ्यांसाठीही शौक्षणिक sara घटकांवरील कोर्स आहेत. या सर्वाचा वापर विद्यार्थी व शिक्षक 
करू शकतात. 


१६.“शिकू आनंदे” उपक्रम : 
कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शाळा बंद व लॉकडाऊनमुळे खेळण्याच्या वयात मुळे घरात 
बंदिस्त झाल्याने अनेक प्रकारच्या शारीरिक व मानसिक समस्या मुलांमध्ये निर्माण होऊ sepa, 
या बाबीचा विचार करून इ. पहिली ते आठवीच्या वर्गात अध्ययन करणाऱ्या राज्यातील सर्व 
मुलांसाठी कला, शारीरिक शिक्षण व कार्यानुभव या विषयाबाबत दर शनिवारी दि. ३ जुले २०२१ 


Page ७० 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


१७. 


पासून ऑनलाईन पद्धतीने “शिकू आनंदे ” (Learn with Fun) हा उपक्रम सुरू करण्यात आला 
आहे. परिषदेच्या यू-ट्यूब चॅनलद्वारे राज्यातील सर्व इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यासाठी हा 
कार्यक्रम दर SPAN सकाळी नऊ ते अकरा या वेळेत प्रसारित करण्यात येतो. 


शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण आणि बालरक्षक चळवळ : 

शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये अग्रक्रमाने 
राबविण्यात आलेली बालरक्षक चळवळ देशपातळीवर गौरविण्यात आली असून या चळवळी 
अंतर्गत चालू वर्षामध्ये कोरोना परिस्थितीमुळे शाळाबाह्य झालेल्या विद्यार्थ्यासाठी बालरक्षक अँप 
प्रस्तावित असून त्याद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. 


विद्यार्थ्यांसाठी ऑफलाईन व ऑनलाईन माध्यमातून सातत्यपूर्ण अध्ययनासाठी निश्चित आराखडा 


तयार करण्यासाठी सद्य:स्थितीमध्ये शाळा व शिक्षक वरीलप्रमाणे उल्लेख केलेल्या शौक्षणिक उपक्रमांचा, 
स्थानिक परिस्थितीनुसार राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचा, तसेच संदर्भ क्र. १ नुसार “घरी राहून 
शिक्षण” (Learning from Home) परिपत्रकाद्वारे देण्यात आलेल्या शासनाच्या महत्त्वाच्या विविध 


संकेतस्थळे, पोर्टल, प्लॅटफॉर्म आणि शौक्षणिक अँप्छिकेडान्सचा वापर करू शकतात. 


सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा अंमलबजावणीमधील शाळा व शिक्षकांची भूमिका व जबाबदारी : 


उपरोक्त सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा (Continuous Learning Plan) ची अंमलबजावणी 


करण्यासाठी शाळा आणि शिक्षक यांची भूमिका व जबाबदारी पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 
सदर जबाबदारी पार पाडताना कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर आवऱ्यक त्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे 


पालन करण्यात यावे. 


१. 


विद्यार्थ्याना स्वयं-अध्ययनाचे विविध स्रोत उपलब्ध करून द्यावेत. डिजिटल माध्यमांचा वापर 
करून अध्ययन करणेबाबत झासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील सूचनांचे पालन 
करून याबाबत पालकांना देखील प्रोत्साहित करावे. 


. विद्यार्थ्यांच्या शंका/समस्यांचे फोनद्वारे किंवा इतर माध्यमांद्वारे वेळोवेळी शंका निरसन करावे. 
. एकही विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकापासून वंचित राहणार नाही यासाठी पाठपुरावा करावा. तसेच सर्व 


पाठ्यपुस्तके www.ebalbharti.in या संकेतस्थळावर पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात 
आलेली आहेत. 


. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत उपलब्ध करून दिला जाणारा सेतू अभ्यासक्रम 


(ब्रीज कोर्स) प्रत्येक विद्यार्थी पूर्ण करेल याची खबरदारी घ्यावी. शिक्षकांनी विद्यार्थी व पालक यांना 
यासाठी आवश्‍यक ती मदत आपल्या स्तरावरून करावी. 


. शिक्षकांनी ब्रीज कोर्समधीळ चाचण्या विद्यार्थ्याकडून वेळेनुसार सोडवून घ्याव्यात आणि त्या 


तपासून त्याच्या गुणांच्या नोंदी संकलित करून ठेवाव्यात. 


Page ८ of १३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


६. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण अध्ययन सुरू रहावे यासाठी अध्ययन साहित्याचा 
आवश्यकतेनुसार वापर करावा. तसेच शिक्षकांनी स्वतःही कल्पकतेनुसार स्वनिर्मित आनंददायी 
आणि नावीन्यपूर्ण अध्ययन अनुभव देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 

७. शिक्षकांनी विविध ऑनलाईन साधने, टी.व्ही., रेडिओ व इतर विविध साधनांचा वापर अध्ययन- 
अध्यापनासाठी कौझल्याने करून याबाबत विद्यार्थी आणि पालक यांनाही अवगत करावे. 

८. शिक्षक ऑनलाईन साधनांद्वारे अध्ययन अध्यापन करत असल्यास विद्यार्थ्यांना दोन तासिकांमध्ये 
पुरेसा मोकळा वेळ द्यावा. 

९. विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे अधिक लक्ष देण्यात यावे. विशोष गरजा असणारे विद्यार्थी 
आणि त्यांचे पालक यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याकरिता पूरक उपक्रम राबविण्यात यावेत. 
आवश्यकतेनुसार जिल्ह्यातील विशेष विषय साधन व्यक्तींची शैक्षणिक सहाय्य घेण्यात यावे. 

१०.राज्यस्तरावरून पुरविले जाणारे अध्ययन साहित्य समाज संपर्क माध्यमातून विद्यार्थी आणि पालक 
यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात यावे. यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, गावातील सुशिक्षित 
व्यक्‍ती आणि स्वयंसेवक यांची मदत घ्यावी. 

११.विषयातील सोप्या संकल्पना विद्यार्थ्यांना स्वयं-अध्ययनासाठी द्याव्यात आणि नावीन्यपूर्ण 
संकल्पनांबाबत ऑनलाईन तासिका आणि गुगल क्लासरूमच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्याचे 
नियोजन करून त्या माध्यमातून विद्यार्थ्याशरी सतत संवाद चालू ठेवावा. 

१२.सध्याच्या परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य जपणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 
त्या अनुषंगाने पालक व विद्यार्थी यांच्यासाठी शिक्षकांनी समुपदेशकाची भूमिका पार पाडावी. 
तसेच यासाठी आवश्‍यकतेनुसार जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपलब्ध करून देण्यात 
आलेल्या समुपदेशकांची देखील मदत घेण्यात यावी. 

१३. ऑनलाईन अध्ययनामुळे विद्यार्थी शाळेपासून खूप काळ दूर असल्याने शिक्षकांनी आपल्या 
विद्यार्थ्यासाठी विविध आनंददायी कृतींचे आयोजन ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने 
करण्यात यावे. 

१४. वर्षभर इयत्तानिहाय व विषयनिहाय घटक चाचण्यांचे ऑनलाईन / ऑफलाईन पद्धतीने आयोजन 
करून विहीत निकषांच्या आधारे मूल्यमापन करावे. 

१५. प्रत्येक मुलासाठी डिजिटल उपकरणांच्या उपलब्धतेनुसार मॅपिंग करून मर्यादित साधनांची 
उपलब्धता असणाऱ्या मुलांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे. 

१६. शिक्षकांनी एकही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याबाबतच्या मार्गदर्शक 
सूचना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे मार्फत निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. 

१७. शिक्षक व पालकांचे Self Help Groups तयार करून झाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने 
शाळेच्या आवश्यकतेनुसार पालकांची मदत घेण्यात यावी. 


Page 8 of 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


ऑफलाईन पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यात शाळा व शिक्षकांची भूमिका व जबाबदारी : 

१. इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसणाऱ्या ठिकाणी शिक्षकांनी गृहभेटीच्या माध्यमातून पीडीएफ, 
कार्यपुस्तिका इ. साहित्य प्रिंट स्वरूपात विद्यार्थ्यांपर्यत पोहोचवावे. चार ते पाच विद्यार्थ्यांचे गट 
करून त्यांना मार्गदर्शन करावे. 

२. शिक्षक मित्र, विद्यार्थी मित्र, स्वयंसेवक यांनी विविध माध्यमांतून उदाः गावातील लाऊडस्पीकर इ. 
च्या माध्यमातून विद्यार्थ्याचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. 

३. विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन स्वरूपातील ई-साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. 

४. दूरध्वनीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्याच्या सतत संपर्कात राहून त्यांना आव्यक ते मार्गदर्शन करावे. 


सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा अंमलबजावणीमधील मुख्याध्यापकांची जबाबदारी : 

मुख्याध्यापकांनी शाळेतील सर्व शिक्षकांच्या मदतीने शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे शिक्षण 
ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यमातून सुरू राहील यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत. शाळेतील 
सर्व शिक्षक १००% विदयार्थ्यांच्या संपर्कात राहतील याची दक्षता घ्यावी. यासाठी आवश्‍यकता भासेल 
त्याप्रमाणे गृहभेटी, कट्टा शाळा इत्यादी व यांसारख्या उपक्रमांचे आयोजन कोविड - १९ संदर्भात 
MARI काळजी घेऊन करण्यात यावे. 


सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा अंमलबजावणीमधील पर्यवेक्षीय यंत्रणेची जबाबदारी : 

राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्थेमधील प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता, विषय सहाय्यक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण 
निरीक्षक, प्रशासन अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, विषय साधन व्यक्‍ती, 
विशेष विषय साधन व्यक्‍ती इ. पर्यवेक्षीय यंत्रणांनी सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा (Continuous 
Learning Plan) च्या अंमलबजावणीसाठी त्या त्या स्तरावर शाळा आणि शिक्षक यांना आवऱ्यक ते 
सहकार्य करावे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेने आवश्‍यक शौक्षणिक मदत व आव्यक ते सहकार्य 
करावे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी यांनी विद्यार्थिनिहाय उपलब्ध संसाधनांची माहिती 
सरल प्रणालीवर विहित मुदतीमध्ये अद्ययावत करणेबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करावा. 


सातत्यपूर्ण अध्ययन आराखडा अंमलबजावणीमधील पालक व समाजाची भूमिका व जबाबदारी : 

१. शिक्षकांनी वेळोवेळी विद्यार्थी आणि पालक यांच्या संपर्कात रहावे. 

२. वेळोवेळी गृह अध्ययनासाठी दिलेल्या सूचनांनुसार पाल्यास शैक्षणिक सहाय्य करण्यासाठी 
पालकांच्या संपर्कात रहावे. 

३. शाळेतून उपलब्ध करून दिले जाणारे साहित्य, चाचण्या, पुस्तके इ. घेण्यासाठी कोविड - १९ च्या 
पार्श्वभूमीवर असलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून पालकांनी शाळेत उपस्थित 
रहाणेसाठी प्रयत्न करावेत. 

४. कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून शक्‍य असल्यास 
आपल्या पाल्यांना अभ्यासासाठी सामुदायिक केंद्रावर पाठविण्यासाठी पालकांना प्रोत्साहन द्यावे. 


Page १० of 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


५. आपल्या पाल्याचे अध्ययनासंबधित प्रश्न/समस्या शिक्षकांपर्यंत पोहोचवून त्यांचे मार्गदर्शन घेऊन 
त्यानुसार पाल्याला मदत करावी. 

६. मुलांना शारीरिक व्यायाम, नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, सर्जजशील लेखन, वाचन 
इत्यादींसाठी घरी संधी उपलब्ध करून द्यावी व त्यासाठी मार्गदर्शन करावे. घरातील छोट्या 


छोट्या बाबींमधून प्रत्यक्ष अनुभव द्यावेत. उदा. घरकामात मदत, हिशोब करणे, गोष्टी सांगणे 
वगैरे. 


विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन : 

१. शिक्षकांनी सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन पद्धतीनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अध्ययन संपादणूकीचे 
वेळोवेळी मूल्यमापन करावे. सदर मूल्यमापनाच्या नोंदी करण्यासाठी सरल प्रणालीवर सुविधा 
उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

२. सदर मूल्यमापन सोयीनुसार ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात यावे. 

३. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या वेळोवेळी केलेल्या मूल्यमापनाच्या नोंदी शालेय स्तरावर हार्ड / सॉफ्ट कॉपी 
स्वरूपात जतन करून ठेवण्यात याव्यात. भविष्यात विद्यार्थ्याची संपादणूक पातळी निश्चित 
करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ शकतो. 

४. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे ऑफळलाईन/ऑनलाईन माध्यमातून मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी 
शिक्षकांची राहील. 

५. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे नियमित मूल्यमापन केले जाण्यासाठीचे आवश्‍यक नियोजन व प्रत्यक्ष कार्यवाही 
करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व मुख्याध्यापक यांची राहील. 


सरल प्रणालीवर विद्यार्थी अध्ययनासाठी उपलब्ध साधनांचा तपशील आणि मूल्यमापन या संदर्भात 
माहिती भरताना करावयाची कार्यवाही : 


सद्यस्थितीत कोविड १९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर “माझे विद्यार्थी माझी जबाबदारी” या 
अनुषंगाने प्रत्येक विद्यार्थ्याचे शिक्षण चाळू राहणे हे माझे कर्तव्य आहे अशी भावना ठेवून प्रत्येक 
शिक्षकाने आवश्‍यक नोंदी ठेवणे आणि वेळोवेळी त्या सरल प्रणालीवर अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. 
सरल या संगणकीय प्रणालीअंतर्गत राज्यातील विद्यार्थ्यांची ऑनळाईन/ऑफलाईन अध्ययनाची स्थिती 
आणि अध्ययनाची माध्यमे/साधने (स्मार्टफोन, साधा फोन, डेस्कटॉप, लॅपटॉप, टॅब्लेट, रेडिओ इ.) 
जाणून घेण्यासाठी विद्यार्थी पोर्टल (Student Portal) मध्ये Maintenance टॅब अंतर्गत Students 
Continuous Learning हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. यामुळे राज्यातील जास्तीत 
जास्त विद्यार्थ्यांना कोणत्या माध्यमातून पोहोचता येईल याचा तपज्षील शासनास उपलब्ध होणार आहे. 
यामध्ये शिक्षकांनी इयत्तानिहाय विद्यार्थ्याच्या ऑनलाईन, ऑफलाईन अध्ययनाच्या साधनांची नोंदणी 
पूर्ण करावयाची आहे. ही माहिती अद्ययावत करण्यासाठी सर्वप्रथम सन २०२१-२२ मधील इयत्तानिहाय 
विद्यार्थी वर्गोन्नती (Student Promotion) पूर्ण झालेली असणे आवश्‍यक आहे. 


Page 99 of 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


“माझे विद्यार्थी माझी जबाबदारी” अंतर्गत उत्तम काम करणाऱ्या शाळा व शिक्षक यांना प्रोत्साहन 

१. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व पर्यवेक्षीय यंत्रणा यांनी आपल्या 
कार्यक्षेत्रातील शाळांशी संपर्क ठेवून आपल्या कार्यक्षेत्रात विद्यार्थ्याचे सातत्यपूर्ण अध्ययन सुरु 
राहण्यासाठी शाळा स्तरावर करण्यात येत असलेले उत्तम उपक्रम प्रसार माध्यमांद्वारे प्रसिध्द 
करावेत. 

२. राज्यस्तरावरून देखील शाळा व शिक्षकांच्या यशोगाथा जीवन शिक्षण मासिकाच्या माध्यमातून 
व इतर प्रसिद्धी माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात येतील. 

३. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे सातत्यपूर्ण अध्ययन होण्यासाठी शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन व 
ऑफलाईन सरासरी उपस्थितीची टक्केवारी, सातत्यपूर्ण अध्ययन -अध्यापन, सातत्यपूर्ण 
मूल्यमापन, अध्ययन अध्यापनात कला व खेळ यांचा एकात्मिक वापर, सरल प्रणालीवरील 
आवश्यक नोंदी आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांची अंमलबजावणी या निकषांच्या आधारे शैक्षणिक 
वर्षाच्या होवटी जिल्हा व महानगरपालिका स्तरावर शाळांचे गुणांकन व उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या 
शिक्षक व झाळा यांना सन्मानित करण्याची कार्यपद्धती/ योजना राज्य शौक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषदे मार्फत जाहीर करावे. 

माझे विद्यार्थी माझी जबाबदारी या अभियानांतर्गत उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांशिवाय वेळोवेळी 

शासनस्तरावरून तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांच्या स्तरावरून 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील. 

सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा सांकेतांक २०२११००४१५३९११०१२१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=Government Of Maharash' 
EI 


RAJENDRA = यी 
SHANKARRAO PAWAR ५ oo 
(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा. राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 
४) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
६) मा. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 


Page 92 of 93 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ९१/एसडी-६ 


८) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 

९) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

१०) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११) शिक्षण संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

१२) सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 

१४ आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 

१५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे. 

१६) संचालक, महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रश्ञासन संस्था, औरंगाबाद. 

१७ आयुक्त , महानगरपालिका, सर्व. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व. 

१९) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवी. 

२०) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी. 

२१) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर), जिल्हा परिषदा सर्व. 

२२) शिक्षण निरीक्षक, उत्तर /दक्षिण /पश्चिम. 

23) शिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी, महानगरपलिका / नगरपालिका (सवी. 

२४) सर्व सह सचिव / उप सचिव, यांचे स्वीय सहायक, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२५) सर्व अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६) निवड नस्ती (एसडी-६). 


Page 93 of 93 


